सहकारी सूत गिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी 
निवड करण्याबाबत. 

कै.मोहनरावजी अहीर मागासवर्गीय 
शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
पेठवडज, ता. कंधार, जि.नांदेड. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र. सूतगि ३१२२/प्र.क्र.११/टेक्स-१(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सूतगि १११७/प्र.क्र.१९३/टेक्स 
१, दिनांक : २४ मार्च, १९९९. 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि ११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स- 
१(अ), दिनांक : ३० जून, २०११. 
३. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि ३३१६/प्र.क्र.८१/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक : १० जुले, २०१७. 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकःसूतगि३३१५/प्र.क्र.७८ / 
टेक्स१ (अ), दिनांक : २० जानेवारी , २०१८. 
५. वस्त्रोद्योग आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या-६(१)/सूतगि/मोहनरावजी अहीर 
पंचवार्षिक/७३८१/२०२२, दिनांक ०८.०९.२०२२ व क्र. कार्या-६(१)/सूतगि/ 
मोहनरावजी अहीर पंचवार्षिक/६८४६/२०२२, दिनांक १५.१२.२०२२. 
६. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१ / 
टेक्स-५, दिनांक : ०२.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
आणि त्यातील सर्व संबंधित योजना हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून 
कार्यान्वित होईल व दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत वैध राहील असे नमूद आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा 
विकास sift cataract निविष्ठांची उपलब्धता याच्या आधारावर महाराष्ट्राला या 
धोरणांतर्गत चार विविध झोन मध्ये विभागण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत नवीन सहकारी 
सूतगिरण्यांसाठी सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल आणि वित्तीय संस्थांकडून 
घेण्यात येणारे कर्ज यांचे गुणोत्तर झोननिहाय वेगवेगळे आहे. त्यानुसार कै.मोहनरावजी अहीर 
मागासवर्गीय शहशोतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडज, ता. कंधार, जि.नांदेड ही 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३१२२/प्र.क्र.११/टेक्स-१(ब) 


मागासवर्गीय प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत दि. ३०.०९.२०२४ रोजी 
झालेल्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन 
खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्यात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या 
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीनुसार कै.मोहनरावजी अहीर 
मागासवर्गीय शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडज, ता. कंधार, जि.नांदेड या 
मागासवर्गीय प्रवर्गातील सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी १०:४०:५० या अर्थसहाय्याच्या 
गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सूतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक असतील-: 


१) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या दिनांक २४ मार्च, १९९९, दिनांक ३० जून, २०११, 
दि.१० जुले, २०१७, दि.२० जानेवारी, २०१८ व दि.०२.०६.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयांमधील अटी व शर्ती तसेच भविष्यात वेळोवेळी शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणा व नव्याने अंतर्भूत होणाऱ्या अटी व शर्ती या सूतगिरणीवर बंधनकारक राहतील. 
तसेच प्रत्येक टप्प्यावर सूतगिरणीने आवश्‍यक असणाऱ्या सर्व मंजुऱ्या / मान्यता घेणे 
बंधनकारक आहे. 

२) सदर सहकारी सूतगिरणीचे भविष्यात आंतरराज्यीय रुपांतरण करावयाचे असल्यास 
शासनाची पूर्ण देणी एकरकमी दिल्यानंतरच तशी परवानगी देण्यात येईल. 

३) सहकारी सूतगिरणीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करावयाची झाल्यास सूतगिरणीचे स्थलांतर 
होणार नाही. 

४) सहकारी सूतगिरणीच्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील व नव्याने वाढणाऱ्या 
कार्यक्षेत्रातील सर्व सभासदांचे आधार कार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे (लिंक 
करणे) बंधनकारक असेल. 


३. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३०.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीतीळ 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३१२२/प्र.क्र.११/टेक्स-१(ब) 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१५२४५६६७०२ 
असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHRIKRISHNA गील 
BABURAO PAWAR =: = 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (gala) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


oc 


o~ 


4 


सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, छत्रपती संभाजीनगर. 
९) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर. 
१० जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
११) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., मुंबई - ४०० ००१. 
१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर. 
१४) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


£58) 


&. 


८ 


१५) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) सामाजिक न्याय विभाग (अजाक), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१८)अध्यक्ष, कै.मोहनरावजी अहीर मागासवर्गीय शहोतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
पेठवडज, ता. कंधार, जि.नांदेड 

१९) निवडनस्ती टेक्स १ (31) / (बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


